छत्रपती शाहु महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव 
विकास संस्था (सारथी) या कंपनीचे “संचालक 
मंडळ” (Board Of Directors) Yridtt 
करण्यात आले होते. त्यांच्या संरचनेमध्ये अंशत: 
बदलासह पुनर्गठीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्र. सारथी-२०२०/प्र.क्र.४२/का.१४२५ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १५ ऑक्टोबर, २०२० 


वाचा :- १. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शा.नि.क्र.सीबीसी-२०१८/प्र.क्र.७१/मावक- 
दि २५ जून २०१८ 
२. इतर मागास व बहुजन कल्याण विभाग, शासन निर्णय क्र.सारथी-२०२०/ प्र.क्र.३८/ 
महामंडळे दि.१७ मार्च, २०२०. 
३. इतर मागास व बहुजन कल्याण विभाग, शासन निर्णय क्र.सारथी-२०२०/प्र.क्र.३८ 
(भाग २/महामंडळे दि.१४ सप्टेंबर, २०२०. 
४. सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय क्र.- बीसीसी २०२०/प्र.क्र.२९५/१६-ब 
दि. ९ ऑक्टोबर २०२० 
प्रस्तावना:- 
छत्रपती शाहु महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) या कंपनीची स्थापना 
दि.२५/६/२०१८ रोजी “कंपनी अधिनियम २०१३ *(Compnies Act 2093) खाली करण्यात आली आहे. इतर 
मागास व बहुजन कल्याण विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक सारथी-२०२०/प्र.क्र.३८/महामंडळे दि.१७ मार्च 
२०२० अन्वये “छत्रपती शाहु महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था “(सारथी) या कंपनीचे “संचालक 
मंडळ” (Board of Directors) पुनर्गठीत करण्यात आले होते. 
२. छत्रपती शाहु महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) या कंपनीची “कंपनी अधिनियम 
2093” (Compnies Act २०१३) च्या कलम ८ अंर्तगत “शासकीय हमी असलेली व भाग भांडवल नसळेली” कंपनी 
म्हणुन नोंदणी करण्यात आली आहे. कंपनीच्या “मेमोरॅन्डम ऑफ असोसिएठान”(॥॥811018710011 of Association) 
व “आर्टिकळ ऑफ असोसिएठान” (Article of Association) व्दारे “संचालक मंडळ” (Board of Directors) 
यांचेकडे देण्यात आलेल्या व्यापक सामाजिक कर्तव्य व जबाबदाऱ्या अधिक कार्यशिलपणे पार पाडता याव्यात या 
उद्देशाने इतर मागास व बहुजन कल्याण विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.सारथी - २०२० /प्र.क्र.३८/महामंडळे 
दि.१७ मार्च २०२० अन्वये गठीत “संचालक मंडळ” (Board of Directors) यांच्या संरचनेमध्ये अंठात: TESS 
पुनर्गठीत करण्याचा विषय प्रस्तावित आहे. 


शासन निर्णय:- 

३. इतर मागासव बहुजन कल्याण विकास विभाग,शासन निर्णय क्र.सारथी- २०२० /प्र.क्र.३८/महामंडळे दि.१७ 
मार्च २०२० अधिक्रमीत करण्यात येत असून छत्रपती शाहु महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) 
या कंपनीच्या सध्याचे “संचालक मंडळ” (Board of Directors) च्या संरचनेमध्ये अंशात: बदल करून खालील प्रमाणे 
पुनर्गठीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सारथी-२०२०/प्र.क्र.४२/का.१४२५ 


अ.क्र नाव पदनाम 
| श्री.अजित निंबाळकर भा.प्र.से.(सेवानिवृत्त) अध्यक्ष (अशासकीय) 
२ श्री.मधुकर कोकाटे भा.प्र.से.(सेवानिवृत्त) संचालक (अशासकीय) 
३ श्री.उमाकांत दांगट भा.प्र.से.(सेवानिवृत्त) संचालक (अशासकीय) 
8 श्री.नवनाथ पासलकर संचालक (अशासकीय) 
y विभागीय आयुक्त,पुणे संचालक (शासकीय) 
आयुक्‍त,कौशल्य विकास, नवी मुंबई संचालक (शासकीय) 
9 आयुक्‍त, शालेय शिक्षण,पुणे संचालक (शासकीय) 
८ आयुक्त कृषी,पुणे संचालक (शासकीय) 
९ आयुक्त पशुसंवर्धन, पुणे संचालक (झासकोय) 
(१० | आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई संचालक (शासकीय) 
११ | १ | आयुक्त क्रिडाव युवक कल्याण, पुणे संचालक (शासकीय) 
१२ | व्यवस्थापकोय संचाळक,सारथी, पुणे संचालक (शासकीय) 


४. छत्रपती शाहु महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) या कंपनीच्या “रजिस्ट्रार ऑफ 
कंपनी" (Registrar Of Company) मुंबई कडून मंजूर करण्यात आलेला “मेमोरॅन्डम ऑफ असोसिएशन” 
(Memorandum of Association) व “आर्टिकळ ऑफ असोसिएडानच्या” (Article of Association) प्रमाणे कंपनीच्या 
प्रशासकीय कर्तव्य व वित्तिय जबाबदारी पार पाडले जातील हे पर्यवेक्षीय दायित्व “संचालक मंडळ” (Board of 
Directors) यांचे राहील 
५. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा शासन निर्णय उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१०१५१६३२१३२४१६ असा आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरी साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


प्रति, 


Digitally signed by Deepak Shivajirao 
Deepak See 
DN: CN = Deepak Shivajirao Desai, C = 


S = Maharashtra, O = Government of 


Shivajirao Desai Maharashtra, OU = Planning Department 


Date: 2020.10.15 16:37:51 +05'3 


(दी. शि. देसाई) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 


मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.राज्यमंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/ विधान परिषद) यांचे खाजगी सचिव ,महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, 


विधानभवन मुंबई. 


मा.अध्यक्ष, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सारथी-२०२०/प्र.क्र.४२/का.१४२५ 


८) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 
९) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव (सवीप्रशासकीय विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
१०) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), मुंबई/ नागपूर(१ व २),महाराष्ट्र 
११) प्रधान महालेखापाल (लेखा परिक्षा),मुंबई/नागपूर मुंबई/ नागपूर(१ व २),महाराष्ट्र 
१२) विभागीय आयुक्त (सर्व) 
१३) आयुक्त, झालेय शिक्षण, पुणे 
१४) aga, plate’ विकास विभाग, नवी मुंबई 
१५) आयुक्त कृषी,पुणे 
१६) आयुक्त क्रिडा व युवक कल्याण, पुणे 
१७) आयुक्‍त पशुसंवर्धन, पुणे 
१८) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई 
१९) जिल्हाधिकारी (सर्वी 
२०) व्यवस्थापकीय संचालक, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण व मानव 
विकास संस्था (सारथी), पुणे. 
२१) सह सचिव/ उप सचिव (सर्व, नियोजन विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
२२) निवडनस्ती कार्यासन (१४२५). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


